केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना नुसार तिलापिया 
मत्स्यसंवर्धनासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना 
करण्यास मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग. 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१२४/पदुम-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २८ डिसेंबर २०१८ 

वाचा - 

शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग क्र. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१२४/पदुम-१३, दि. १९/११/२०१६. 

शासन शुध्दीपत्रक - 

शासन निर्णय दिनांक दि. १९/११/२०१६. मध्ये अनुक्रमांक ७ येथे खालील सदस्याचा BATA 

करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम समितीमधील पद 
७. उप संचालक, महाराष्ट्र सागरी उत्पाद सदस्य 
निर्यात प्राधिकरण, मुंबई 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२२८१२३४२३७१०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Vijay K. Chaudhari 
Date: 2018.12.28 12:44:03 +05'30' 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मंत्री (पदुम) , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (पदुम) , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) प्रधान सचिव (पदुम) , मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५) सहसचिव/उप सचिव (मत्स्य) , कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य. 

७) सर्व सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य. 

८) सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय (मत्स्यबीज), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९) वरिष्ठ वैज्ञानिक, सी. आय. एफ.ई., वर्सोवा मुंबई. 

१०) निवडनस्ती. 


